RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ६७ ] 


बुधवार , 

मे २ ९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


. 


असाधारण क्रमांक १५८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय ,मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ मे २०१९ . 

अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र 

जमीन 


महसूल 


संहिता , 


१ ९ ६६. 


क्रमांक ममन्या .२०१८ /प्र.क्र . ३५८ / ज -१ अ.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ४१) च्या कलम ३११ ( १ ) व 
कलम ३२५ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल ( महसूल न्यायाधिकरण) नियम , २००७ च्या नियम ३ व ४ अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे श्री . सुबराव बाळाराम पाटील यांना महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुख्यालय, बृहन्मुंबई येथे सदस्य म्हणून दिनांक २० जुलै २०१९ पासून तीन 
वर्षांच्या कालावधीकरिता किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत , यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत नियुक्त करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


रमेश चव्हाण , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - १५८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे २ ९, २०१ ९ / ज्येष्ठ ८, शके १ ९ ४१ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam CamaMarg , HutatmaRajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated the 29th May 2019 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. MRT. 2018 /C.R . 359/ J-1A. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
311 read with section 325 of theMaharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ) and rules 3 
and 4 of the Maharashtra Land Revenue (Revenue Tribunal) Rules , 2007 , the Government ofMaharashtra 
hereby appoints Shri Subarav Balaram Patil as a member of the Maharashtra Revenue Tribunal, 
Headquarters at Brihan Mumbai for a period of three years from the 20th July 2019 or till attending the age 
of sixty - five years , whichever is earlier. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAMESH CHAVAN , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


